श्री. विजयकुमार गौतम, भा.प्र.से. (सेनि) 
यांची विशेष कार्य अधिकारी, जलसंपदा 
विभाग या पदावरील कंत्राटी तत्वावरील 
नियुक्ती संपुष्टात आणण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलळटीएस २१/प्र.क्र.१२५ (भाग-१) /२०२१/आ (वर्ग-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३ 
दि. १७.१२.२०१६ 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस २१/प्र.क्र.१२५/२०२१/आ (वर्ग-१, 
दि.०७.०५.२०२१ 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस २१/प्र.क्र.१२५/२०२१/आ (वर्ग-१), 
दि.११.०५.२०२२ 
४. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२५/२१/आ. (र॒व का) , 
दि.०४.०६.२०२१. 
५. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२५/२१/आ. (र॒ व का), 
दि.३१.०५.२०२२ 
प्रस्तावना:- 


विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. विजयकुमार गौतम,भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) 
यांना विशेष कार्य अधिकारी या पदावर कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये त्यांच्या कंत्राटी तत्वावरील नियुक्‍तीस एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. तद्नंतर विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
प्रकल्प प्रथम कक्षाच्या उद्दिष्टात व कार्यकक्षेत संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात 
आली आहे. सदर बाब लक्षात घेता श्री.विजयकुमार गौतम, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) यांच्या विशेष कार्य 


अधिकारी या पदावरील कंत्राटी तत्वारील नियुक्‍ती संदर्भात शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 
श्री. विजयकुमार गौतम,भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) यांची संदर्भ क्र.२ अन्वये विशेष कार्य अधिकारी या 
पदावर कंत्राटी तत्वावर केलेली नेमणूक तसेच संदर्भ क्र.३ अन्वये त्यांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 


दिलेली मुदतवाढ प्रशासकीय कारणास्तव या आदेशाच्या दिनांकापासून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस २१/प्र.क्र.१२५ (भाग-१) /२०२१/आ (वर्ग-१) 


2. सदर TNA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्र. २०२२०९३०१२२५५७२५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7206b93 1 2f3f73ff523e7a493d6d53d819f5c15336ff9a 
16ada11a287b879985, postalCode=400032, 


A A rialNumber=75AASA95E2FE606BB64628D64D984EA9D651 
C H V N 466BF93A6A2C44EEC93DF9207974, cn=RAKHI SACHIN 
CHAVAN 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्री. विजयकुमार गौतम, भा.प्र. से. (सेवानिवृत्त) 


प्रत, 


ae) 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 

४. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (लाक्षेवि/प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व कार्यकारी संचालक /महासंचालक,जलसंपदा विभाग. 

७. सर्व सह सचिव तथा मुख्य अभियंता / सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग. 

९. सर्व उप सचिव तथा अधीक्षक अभियंता / उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

११. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन (आ-वर्ग-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


